नक्षलग्रस्त भागात कार्यरत सी-६० बलातील 
जबानांना (कमांडोजना) दरमहा रु. १५००- 


प्रमाणे भत्ता मंजूर करणेबाबत... _____ 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग (विशेष) 
शासन निर्णय क्र. एनएएक्स-०६०६/प्र.क्र.३०७/विशा-१(ब) 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, दिनांक : १८ ऑक्टोबर, २००६ 


प्रस्तावना :- राज्यात नक्षलवाद्यांच्या कारवाया चालू असल्यामुळे केंद्र शासनाच्या समन्वय केंद्र आणि 
कृती दल (टास्क फोर्स) यांनी आंध्रप्रदेशच्या धर्तीवर राज्य स्तरावरील कमांडो पथकाव्यतिरिक्‍्त 
जिल्हा पातळीवर विशेष कमांडोज्‌ पथके निर्माण करण्याबाबत सूचना दिल्या आहेत. त्याअनुषंगाने 
नक्षलवाद्यांच्या वाढत्या हिंसक कारवायांना आळा घालण्यासाठी नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांच्या 
आस्थापनेवरील संख्याबळातून अशा प्रकारची कमांडो पथके 'सी-६०' या नावाने निर्माण करण्यात 
आली आहेत. सदर कमांडो पथकातील अधिकारी/कर्मचारी यांना नक्षलग्रस्त भागातील इतर सर्व 
अधिकारी व कर्मचार्‍यांप्रमाणेच एक टप्पा पदोन्नतीचे वाढीव वेतन, इ. सर्व सवलती देण्यात येतात. 
तथापि या पथकातील जवानांना राज्यातील अत्यंत घनदाट जंगलामध्ये दिवस-रात्र अभियाने राबवून 
नक्षलवाद्यांचा शोध घेणे, बीमोड करणे ही कर्तव्ये करावी लागतात. ही कर्तव्ये पार पाडताना या 
अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना प्रत्येक क्षणाला मृत्यूशी सामना करावा लागण्याची शक्यता असते. या 
बाबींचा विचार करुन या सवलतींखेरीज कमांडो पथकातील अधिकारी/कर्मचारी यांना प्रत्येकी 
दरमहा रु. १५००/- (रु. एक हजार पाचशे फक्त) इतका कमांडो भत्ता देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या 
विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय : राज्यातील नक्षलग्रस्त भागातील सी-६० पथकातील कमांडोजना दि. १ सप्टेंबर, 
२००६ पासून प्रत्येकी दरमहा रु. १५००/- (रु. एक हजार पाचशे फक्त) इतका कमांडो भत्ता 


देण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


2. यासाठी होणारा खर्च प्रथमतः शासन ज्ञापन वित्त विभाग क्र. आकनि-११.०६/८२ 
/अर्थसंकल्प-१०, दिनांक १७ ऑक्टोबर, २००६ अन्वये मंजूर करण्यात आलेल्या रु.२७,००,०००/- 


(रु. सत्तावीस लक्ष wea) आकस्मिकता निधी अग्रीमामधून भागविण्यात यावा. 


0:४०७०४१20060००७१13.10.2006 6 


३. 


श्र 


यासंबंधीची देयके कोषागारात सादर करताना त्यावर लाल शाईने सदर खर्च 


आकस्मिकता निधीतून करण्यात आला आहे. अशी नोंद घेण्यात यावी व सदर प्रकरणी पूरक 


अनुदान प्राप्त झाल्यावर ते अनुदान मागणी क्र. बी-१, २०५५ पोलीस १०९, जिल्हा पोलीस (००)(०१) 
जिल्हा पोलीस दल-०१ वेतन (२०५५ ०१६८) दत्तमत या लेखाशीर्षाखाली अंतीमत: खर्ची टाकण्यात 


यावे. 


x. 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना मंजूर प्रमाणे आकस्मिकता निधी 


. अग्रीम रक्‍कमेमधून रक्‍कम काढून खर्च करण्यास प्राधिकृत करण्यात येत असून सदर रक्कम मुक्‍त 


करण्यास शासन AER मान्यता देत आहे. 


(एक) 


(दोन) 


(तीन) 


(चार) 


(पाच) 


आकस्मिकता निधीमधून खर्च करण्यासाठी आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांकडे 
रक्‍कम सुपूर्द करण्यासंबंधीच्या आदेशात आगाऊ रक्कमेमधून खर्च करताना सादर 
करण्यात येणाऱ्या देयकावर 'आकस्मिकता निधी अग्रीम, शासन ज्ञापन वित्त विभाग, 
क्र. आकनि-११.०६/८२/आर्थसंकल्प-१०, दिनांक १७ ऑक्टोबर, २००६ संगणक 
संकेतांक ८०००-१८५-२ अन्वये मंजूर असे लाल शाईने लिहावे अशी सूचना 
आदेशात अंतर्भूत करावी व ही सूचना लाल शाईत अघोरेखीत करावी. 


आकस्मिकता निधी अग्रीम रक्‍्कमेमधून खर्च करण्यासाठी वेगळी देयके सादर 
करावीत. 


देयकावर जोडलेल्या संगणक चिठ्ठीवर अर्थसंकल्प शीर्षाचा कोड नंबर लिहिण्यात 
यावा. 


शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. सीएनएफ-१०८६/१५३//अर्थसंकल्प-३, दिनांक 
२८ ऑगस्ट १९८६ अन्वये आकस्मिकता निधी मधील आगावू रक्‍्कमेबाबत दिलेल्या 
आदेशाचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


आकस्मिकता निधी अग्रीमातून करावयाच्या खचसिंबंधी देयके काढताना संगणक 
संकेताचा वापर करावा. 


D:lyogesh\2006\October\13. 10.2006 7 


4. 


पोलीस महासंचालक तसेच wd संबंधीत यांनी वरील मंजुरीप्रमाणे आकस्मिकता 


अग्नीम रक्‍कम खर्च करताना ज्या कारणासाठी तरतूद उपलब्ध करुन दिलेली आहे. त्याच 
कारणासाठी पूर्णपणे खर्च करावी. ते याकरीता पूर्णतः जबाबदार राहतील. तसेच सदरहू अग्रीमातून 
प्रत्यक्ष खर्च केल्याची माहिती त्यांनी शासनास दर महिन्याच्या १५ तारखेपर्यंत शासनास अवगत 


करावी. 


६. 


हा शासन निर्णय वित्त विभागाने अनौ. संदर्भ क्र, सीआर-४२९/०६/व्यय-७, दिनांक 


७.१०.२००६ अन्वये दिलेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


टी 
(रू. न. देशमुख) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग (विशेष) 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

पोलीस महानिरीक्षक (नक्षलविरोधी अभियान) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

महालेखापाल-२ (लेखा व अनुझ्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर (५ जादा प्रतीसह) 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, गडचिरोली, चंद्रपूर, भंडारा, यवतमाळ, नांदेड 

संचालक लेखा व कोषागरे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

सह संचालक, लेखा व कोषागरे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, ५ वा मजला, 
मंत्रालयासमोर, मुंबई-३२ (२ जावा प्रतीसह) 

वित्त विभाग /अर्थेसंकल्प-3/अर्थसंकल्प-१०/व्यय-७/अर्थोपाय, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

अवर सचिव, बीयुडी-१, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

निवड नस्ती. 

संग्रहार्थ नस्ती. 


२२५००५ आ 200g LOLA GLSTS 20] 


D:lyogesh\2006\October\i3.10.2006 Ey 


